संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई कार्यालयासाठी निर्लेखित 
वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औसुवआ-०५२१/प्र.क्र.८३/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०२ जून, २०२३. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०३/२०१०/ 

प्र.क्र.११/कामगार-१, दि. ८ फेब्रुवारी, २०११. 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.आरओव्ही ०९१२/ 
प्र.क्र.२६९/प्रशा-४, दि. २८ फेब्रुवारी, २०१३. 

३) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचा कार्यालयीन आदेश 
क्र.१२५, दि.०९.०८.२०१९ 

४) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.औसुवआ/आस्थापना/सं.प्र.२०२२-२३ /११६१२/१, दिनांक 22.99.2022 


प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या 
आस्थापनेचे बळकटीकरण करणे या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, संदर्भ 
2 च्या शासन निर्णयान्वये उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने राज्यस्तरीय वाहन आढावा 
समितीच्या मान्यतेने वाहन आढावा घेतलेला असून औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयास 
एकूण १४ वाहने अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली आहेत. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई कार्यालयासाठी सन २०१२ साली मॉडेल-टाटा इंडिगो, क्र.एमएच०१ झेडए- 
०३५० हे वाहन खरेदी करण्यात आले होते. सदर वाहन संदर्भ क्र.३ च्या आदेशान्वये निर्लेंखित 
करण्यात आले असून ई-लिलाव पद्धतीने विकून प्राप्त झालेली रक्कम शासकीय कोषागारात जमा 
करण्यात आली आहे. सदर वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या आस्थापनेचे बळकटीकरण करणे या 
योजने अंतर्गत, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाच्या 
वापरातील, क्र.एमएच०१ झेडए-०३५० (मॉडेल-टाटा इंडिगो/पेट्रोळ) कार्यालयीन आदेशा क्र.१२५, 
दि.०९/०८/२०१९ अन्वये निर्लेखित करण्यात आलेले आहे या निर्लेखित वाहनाच्या बदल्यात, 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध, हे नवीन वाहन खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या करिता होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, “मागणी क्र.के-४, 
२२३०-कामगार व सेवायोजन (००)(१६) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे बळकटीकरण 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०५२१/प्र.क्र.८३/कामगार-१ 


आणि सुरक्षाविषयक बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी (२२३०५७९३) ५१-मोटार वाहने*, या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर वाहन (कार) खरेदी, ₹१०.००लक्ष किंमत मर्यादेत [वाहनाची किंमत--वस्तू व सेवा 
P+ CHR रजिस्ट्रेशन चार्जेस-सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करून] निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून करण्यात यावी. 


४. सदर वाहन (कार) खरेदी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, 
दि.२४.०८.२०१७ नुसार केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरून करण्यात यावी. तसेच, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या वाहन खरेदीविषयक 
विहित कार्यपद्धतीस अनुसरून करण्यात यावी. 


प. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२३/२०२३/विनियम, 
दि.२१.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार आणि अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, 
यांच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8१॥/०७५॥॥॥.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०६०२१७५४१७७४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


KARANSING ग ली 
00 
(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय कामगार भवन, ५ वा मजला, प्लॉट 
नं.सी-२०, ब्लॉक नं.ई, बांद्रा-कुर्ला संकुल, Ts (पू.) मुंबई-४०० ०५१. 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
४) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) वित्त विभाग, कार्यासन (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


